अधिक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद 
विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे प्रशासकीय 
व तांत्रिक नियंत्रणात बदल करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३२/२०२१/आस्था (पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण-१२०२ / ८१७ / आ 'मंत्रालयो, 
दि.१६.०७.२००३ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आढावा - १००३ / २४५ / २००३ / आ.(प्रशि.), 
दि.२३.०७.२००३ 
३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मांडवी - २०१० / प्र.क्र.३२७ / १०/जसंनि, 
दि.०८.११.२०११ 


8) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मांडवी - २०१३ / WH.88 / २०१३/जसंनि, 
दि.३१.०५.२०१३ 

५) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - १४१६ / प्र.क्र.१५६ / आ (वर्ग-१ 
दि.३१.०५.२०१६ 

६) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३२/२०२१/आस्था 
(पुनर्रचना), दि. १२/१०/२०२१. 

७) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०२१/प्र.क्र.३२/२०२१/आस्था 
(पुनर्रचना), दि. २८/१२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर महाराष्ट्र शासनाची बाजू समर्थपणे मांडण्यासाठी व राज्याची 
सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टिने संदर्भ क्र.२ अन्वये कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद विशेष 
कक्ष स्थापन करण्यात आला असून या कार्यालयाचे प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रण सचिव (प्रकल्प 
समन्वय) यांचे अंतर्गत मुख्य afar) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
यांच्याकडे संदर्भ क्र.9 येथीळ शासन निर्णयान्वये सोपविण्यात आले आहे. आता, प्रशासकीय 
कारणास्तव सदर नियंत्रक अधिकारी बदलण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे प्रशासकिय व 
तांत्रिक नियंत्रण मुख्य अभियंता(जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याऐवजी 
मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१ / प्र.क्र.३२/ २०२१ / आस्था (पुनर्रचना) 


२. अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्षाकडील सर्व कामकाजाचे सर्वकष 
नियंत्रण मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांचे राहील. राज्य शासनाची बाजू 
ळवादासमोर समर्थपणे मांडण्याची अंतिम जबाबदारी मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक यांची असेल. 


३. राज्य शासनाची बाजू लवादासमोर समर्थपणे मांडण्यासाठी किंवा इतर प्रयोजनार्थ केंद्र 
शासनाशी व मा. सर्वोच्च न्यायाळयाझी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार शासनाच्या मान्यतेने करण्यात 
यावा. 


४. कृष्णापाणी तंटा लवाद, विशेष कक्ष, पुणे कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते आणि इतर अनुषंगिक बाबी याबाबतची कार्यपध्दती पूर्वीप्रमाणेच राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२९१६०९०७०८२७ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UDDHAV RABHAJI Rca CCeOMERNMENT OF MAAARASHTRA, GuSWIATER RESOURCES 


5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108527986e098afc2720 
1f30, postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
serialNumber=2D80774C9ED65ECA9BE69006934BFB5C4CA32AB0DC1A2EC57463 
98458BDF1C37, cn=UDDHAV RABHAJ! DAHIPHALE 


Date: 2024.02.29 16:18:16 +05'30° 


(उध्दव दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


5 


mn 


मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्रीजलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन)यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


S 


~ 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


YS rer > -- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१ / प्र.क्र.३२/ २०२१ / आस्था (पुनर्रचना) 


१४) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
१६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
१७) संचालक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (AL), नाशिक. 
१९) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग. 
20) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
२१) मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 
२२) मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२४) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६) सर्व सह सचिव/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे. 

२८) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२९) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३० कार्यकारी अभियंता, ई-प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयातील नियंत्रणात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

३१) सर्व उप अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३२) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


